TRIG QR) कार्यालय, मुंबई 


यांच्या आस्थापनेवरील २५ अस्थायी पदे 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ARH १६१८/प्र.क्र.४४/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ५ ऑक्टोबर, २०१८. 


पहा : १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. ARH १६१७/प्र.क्र.२०८/का-नऊ, 
दि.१६.०३.२०१८ 
२) नगरपाल ARH कार्यालय यांचे पत्र क्र. १५०३/२०१८, दि.२४.०८.२०१८ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.०७.०९.२०१८. 


प्रस्तावना : 

नगरपाल (ARH) कार्यालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील एकूण ३२ अस्थायी पदांपैकी 
व्यपगत झालेली पदे वगळून उर्वरीत २५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार 
दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर 
मुदतवाढ आता संपुष्ठात आलेली आहे. तद्नंतर संदर्भ क्र.२ अन्वये नगरपाल कार्यालयाने सदर २५ 
अस्थायी पदांना पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. 
३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार नगरपाल 
(aR) कार्यालयातील २५ अस्थायी पदांना दि.१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या काळावधीकरिता 


मुदतवाढ देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय : 


TRUS (RH) कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ट 'अ' येथे दर्शविलेली 
२५ अस्थायी पदे दि.१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या प्रकरणी येणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान-११३-१ शेरीफ (भारित), ०१- 
वेतन या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या 


वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शोरिफ १६१८/प्र.क्र.४४/का- नऊ 


प्रति :- 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७ स्प्टेंबर, २०१८ द्वारे 


प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 


येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१००८१६०८२०२९१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Amogh Shyamkant : 
Kaloti 


(अ.श्या.कलोती) 
विधि सल्लगार-नि-सह सचिव 


१ 
२ 
3 


मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

महालेखापाल-एक (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
नगरपाल (शेरिफ) कार्यालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग/व्यय-५ 

विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४, २५, 

निवडनस्ती-का.९ 


टर ळा. 
7 
६ NS EE es SS Eee 


& 
9 
८ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक होरिफ १६१८/प्र.क्र.४४/का. नऊ 
दिनांक :- ०५.१०.२०१८ सोबतचे परिशिष्ट 'अ 
अस्थायी पदे :- नगरपाल (शेरिफ) कार्यालय, मुंबई 


लघुलेखक व सचिव | oa | क्र.एसएचई-१०७६/१२४/१८, दि.०८.०३.१९७६ 


बेलिफ व लिपिक प्‌ क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३ 


Cc] wy] ९) 


बेलिफ व लिपिक ३ क्र.ईएसटी-१००६/(१६७) नऊ, दि.२१.०९.२००६ 


लेखापाल | oa | क्र.एसएचई-१००९/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१३ 


बेलिफ व लिपिक १३ 'क्र.एसएचई-१००९/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१२३ 


एकूण पदे २५ (पंचवीस) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पदनाम पदसंख्या पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 


बेलिफ व लिपिक २ क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३अन्वये पुनर्जिवित 


